सहायक कक्ष अधिकारी यांच्या कक्ष अधिकारी 
पदावरील पदोन्नतीसाठीच्या सन २०२३ च्या 
विभागीय परीक्षेसाठी अर्ज करणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २०२२/प्र.क्र.४६/का.१७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: २२ डिसेंबर, २०२२. 


शासन परिपत्रक- 

सन २०२३ च्या कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नती देण्यासाठीची विभागीय परीक्षा ही ज्यांची प्रथम 
संधी असेल sa उमेदवारांचे सदर परीक्षेसाठीचे अर्ज या परीपत्रकाद्वारे मागविण्यात येत आहेत. 

प्रथम संधी असणाऱ्या व खालीलप्रमाणे पात्रता धारण करणाऱ्या उमेदवारांनी त्यांच्या विभागाच्या 
आस्थापना शाखेमार्फत या विभागास दिनांक २० जानेवारी, २०२३ पर्यंत सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात 
अर्ज सादर करावेत:- 


“महाराष्ट्र शासन दुय्यम मंत्रालय सेवा विभागीय परीक्षा नियम, १९७७ च्या नियम ३ मधील 
तरतुदीनुसार, मंत्रालयीन संवर्गातील/ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील जे सहायक कक्ष 
अधिकारी आणि विधि व न्याय विभागातील जे सहायक कक्ष अधिकारी (विधि) यांनी सहायक 
कक्ष अधिकारी पदाची सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे व ज्यांची सदर पदावर 
दि. ३१ ऑक्टोबर, 2022 पर्यंत पाच वर्षांची अखंड सेवा पूर्ण होत आहे.” 


तसेच ज्यांची सन २०२३ मधीळ विभागीय परीक्षा ही प्रथम संधीची परीक्षा नाही अशा सर्व 
उमेदवारांकडून परीक्षेसाठीचे अर्ज स्वतंत्रपणे मागविण्यात येतील. 


सन २०२३ या वर्षीच्या परीक्षेसाठीचे प्रशिक्षण फेब्रुवारी, २०२३ मध्ये आयोजित करण्यात येणार 
असल्याने विहीत मुदतीत अर्ज करण्याची बाब, सर्व विभागांच्या आस्थापना शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी परीक्षेस 
पात्र असणार्‍या सर्व सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांच्या (प्रतिनियुक्‍तीवर/रजेवर असलेल्या सहायक कक्ष 
अधिकाऱ्यांसह) कृपया त्वरित निदर्शनास आणावी व त्यांची स्वाक्षरी घेऊन ते कागदपत्र आपल्या 
अभिलेखात जतन करुन ठेवावेत. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २०२२/प्र.क्र.४६/का.१७ 


सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२१२२२११५४०६४५०७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRASHANT ATAMARAM NAVGE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
P RA S H A N T ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1aa19561cb9df10d5ed18ea1e2dd9c21abc8f013acd1abf32 
b760e9654b815c8, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
ATA M A R A M N AVG E serialNumber=CCO9BD62F22C3FE43CEF4F7746E3347362ED6D53C 
DS5E3C1EDBC44748819D1016, cn=PRASHANT ATAMARAM NAVGE 


Date: 2022.12.22 11:58:03 +05'30' 


(प्रशांत आ. नावगे) 
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 
महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
(सहायक कक्ष अधिकारी (विधि) यांचेकरीता) 
२. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई,(पत्राने) 
(आयोगातील सहायक कक्ष अधिकारी यांचेकरीता) 
३. सह/उप सचिव( आस्थापना ), सर्व मंत्रालयीन विभाग 
(मंत्रालयीन संवर्गातील सहायक कक्ष अधिकारी यांचेकरीता) 
४. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २०२२/प्र.क्र.४६/का.१७ 


शासन परिपत्रक क्र. परीक्षा २०२२/प्र.क्र. ४६ /का.१७, दि. २२ डिसेंबर, २०२२ सोबत जोडलेल्या अर्जाचा नमूना 


मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयातील सहायक कक्ष अधिकारी व विधि व न्याय 
विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी (विधि) यांच्या कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीकरीता घेण्यात येणाऱ्या विभागीय 
परीक्षेस प्रथमच बसणाऱ्या उमेदवारांनी भरावयाच्या अर्जाचा नमूना. 


१) अर्जदाराचे संपूर्ण नाव :- 


२) विभागाचे नाव :- 


३) सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील 
नियमित नियुक्तीचा दिनांक व आदेशाची प्रत:- 


४) सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील 
सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण 
झाल्याचे वर्ष व आदेशाची प्रत:- 


दिनांक अर्जदाराची सही 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


